शासकीय महाविद्यालय / संस्था यामधील 
सहयोगी प्राध्यापक यांची कॅस योजनेअंतर्गत 
प्राध्यापक पदावर स्थाननिश्चिती करणेबाबत... 
डॉ. विलास सुरेश पाध्ये 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र. ३०८/मशि-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०४ मे, २०२३ 


वाचा: १. विद्यापीठ अनुदान आयोगाची अधिसूचना क्रमांक : एफ ३.१/२००९, दि. ३०.०६.२०१० 
२. शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्रमांक : संकीर्ण २०११/(२५/११)/विशि-१, 
दि. १५.०२.२०११ 
३. विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे पत्र क्र. एफ नं. १-७/२०१५/यु.॥ (१, दि. ०८.११.२०१७. 
४. केंद्र शासन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय यांचे पत्र क्रमांक : १-७/२०१५-यु.॥, दि(१), 
दि. ०२.११.२०१७. 
५. विद्यापीठ अनुदान आयोगाची अधिसूचना क्र. एफ 9-2/2AG(EC/PS), दि. १८.०७.२०१८. 
६. केंद्र शासन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय यांचे पत्र क्र. १-४/२०१७-यु.॥, दि. २८.०१.२०१९ 
७. शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्रमांक : संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.५६/विशि-१, 
दि. ०८.०३.२०१९ व दिनांक १०.०५.२०१९. 
८. संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांचे पत्र क्र. उशिसं-२०२१/कॅस/प्रशा-१/१३८३६, 
दिनांक ०१.१२.२०२१. 
९. शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्रमांक : संकीर्ण1-२०२१/प्र.क्र.३०८/मशि-१, 
दि. २०.१२.२०२१ 


शासन निर्णय :- 

शासकीय महाविद्यालये/विज्ञान संस्था/अध्यापक महविद्यालये यामधील सहाय्यक प्राध्यापक यांना 
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने अधिसूचना क्र. एफ ३.१/२००९ दि. ३०.०६.२०१० अन्वये निकष विहित करून 
सेवांतर्गत प्रगती योजना (Career Advancement Scheme) लागू केली आहे. सदर अधिसुचनेतील 
तरतूदी संदर्भाधिन क्रमांक २ येथील शासन निर्णयान्वये राज्यात लागू करण्यात आल्या आहेत. केंद्र 
शासनाच्या मानव संसाधन विकास मंत्रालयाने संदर्भाधिन क्रमांक ४ येथील दि. ०२.११.२०१७ च्या पत्रान्वये 
विद्यापीठ तसेच महाविद्यालयातील शिक्षकीय पदांची वेतनश्रेणी ७ च्या वेतन आयोगानुसार सुधारित 
करणेबाबत सूचित केले आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने दिनांक १८.०७.२०१८ च्या अधिसूचनेन्वये 
सेवांतर्गत प्रगती योजना (Career Advancement Scheme) लागू केली आहे. त्यानुसार राज्यातील 
शासकीय कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय/संस्था आणि शासकीय अध्यापक महाविद्यालये यामधील 
अध्यापकांना ७ व्या वेतन आयोगातील तरतुदी संदर्भाधिन क्रमांक ७ येथील दिनांक ०८.०३.२०१९ व 
दि. १०.०५.२०१९ च्या शासन निर्णयन्वये लागू करण्यात आलेल्या आहेत. 

राज्यातील शासकीय कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालये/संस्था आणि शासकीय अध्यापक 
महाविद्यालये यामधील अध्यापकांना सेवांतर्गत प्रगती योजनेतंर्गत सहयोगी प्राध्यापक व प्राध्यापक 
पदावर स्थान निश्चिती करण्यासाठी शासन निर्णय क्र. एससीपी -२०२१/प्र.क्र.२१/मशि-१, 
दि. ०७.०६.२०२१ अन्वये निवड समिती गठीत करण्यात आली आहे. सदर समितीच्या दि. २४.११.२०२१ 
ते दि. २९.११.२०२१ या कालावधीतील बैठकीत समितीने केलेल्या शिफारसी विचारात घेवून, संचालक, 
उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी संदर्भाधिन क्रमांक ८ येथिल पत्रान्वये, शासकीय कला, वाणिज्य 
व विज्ञान महाविद्यालये/संस्था आणि शासकीय अध्यापक महाविद्यालये यामधील सहयोगी प्राध्यापक 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र. ३०८/मशि-१ 


यांची प्राध्यापक पदावर ॥।_१३५ ते ॥॥_१४ मध्ये स्थाननिश्चिती करण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर केला 
होता. सदर प्रस्तावानुसार निवड समितीने शिफारस केलेल्या सहयोगी प्राध्यापक यांना संदर्भाधीन क्रमांक 
९ येथील दिनांक २०.१२.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये प्राध्यापक या पदावर wat करण्यात 


आली आहे. 


३. कॅस अंतर्गत स्थान निश्चितीसाठी दि. २४.११.२०२१ ते २९.११.२०२१ या कालावधीतील आयोजित 
केलेल्या निवड समितीच्या बैठकीवेळी डॉ. विळास पाध्ये यांना सहयोगी प्राध्यापक (५।_१२ ते AL93A) 
पदावरील स्थाननिश्चितीसाठी मुलाखतीस बोलाविण्यात आले आहे. डॉ. पाध्ये यांनी प्राध्यापक (ALI3A ते 
/॥१४ पदावरील स्थाननिश्चितीसाठीसुध्दा मुलाखतीस बोलाविण्यासाठी मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरणात मुळ अर्ज क्र. ९२६/२०२१ दाखल केला होता. त्यामध्ये मा. न्यायाधिकरणाने दिनांक 
२७.११.२०२१ रोजी अर्जदार यांना प्राध्यापक पदावरील स्थाननिश्चितीसाठी मुलाखतीस बोलावून, त्याचा 
निर्णय सदर अर्जावरील अंतीम निर्णय होईपर्यंत सिलबंद पॉकीटमध्ये ठेवण्यात यावा, असे अंतरिम आदेशा 
दिले होते. त्यानुसार डॉ. पाध्ये यांच्या प्राध्यापक पदावरील स्थाननिश्चितीसंबंधीचा निवड समितीचा निर्णय 


सिलबंद पॉकीटमध्ये ठेवण्यात आला होता. 


४. मा. न्यायाधिकरणाने सदर सिलबंद पॉकीट दिनांक १२.०४.२०२३ रोजी उघडून, निवड समितीने 
प्राध्यापक पदावरील स्थाननिश्चितीसाठी शिफारस केली असल्याने, यासंबंधी पुढील कार्यवाही करण्याचे 


आदेशा दिले. 


सबब, निवड समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार डॉ. विलास पाध्ये यांना त्यांच्या नावासमोर 
दर्शविण्यात आलेल्या दिनांकापासून सेवांतर्गत प्रगती योजनेतंर्गत (Career Advancement Scheme) 
प्राध्यापक पदावर स्थाननिश्चिती करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे:- 


सहाय्यक प्राध्यापकाचे विषय महाविद्यालयाचे नाव प्राध्यापक पदावर ॥॥_१३/ ते ॥॥_१४ 
नाव स्थाननिश्चितीचा दिनांक 
डा. विलास सुरेश पाध्ये । मानसशास्त्र | एलफिन्स्टन दि. २७/११/२०२१ 
महाविद्यालय, मुंबई 


५. डॉ. विलास सुरेश पाध्ये यांची वेतन निश्चिती करण्याची कार्यवाही संचालक, उच्च शिक्षण, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे करतील. 
६. यासाठी येणारा खर्च, शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्रमांक : संकीर्ण- २०१८/ 
प्र.क्र.५६/विशि-१, दि.०८.०३.२०१९ मध्ये दर्शविलेल्या संबंधित अर्थसंकल्पीय लेखाशिर्षाखाली खर्ची 


दर्डविण्यात यावा. 


9. सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०५०४१७०७४०४७०८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रति, 


igitally signed by PRATAP PANDURANG 18, 


NMENT OF MAHARASHTRA, ou=HIGHER AND 
‘TECHNICAL EDUCATION DEPART! 
54.20: 3338 


-6ccAf7 cf07ca60db7abc 1 cfac99c84ab 1bSbfcod 
4609d631d0, postalCode=400032, 


5 ‘Mahar 
PAN D U RANG LU BAL 1547 A84066432F5BDD1F182B4163D880AC9BD8 
D24A198FD0E7310BBEBS9, cn=PRATAP PANDURANG LUBAL 


१. संचालक, Sed शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


२. विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, मुंबई विभाग, मुंबई. 


३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 


2023.05.04 17:13:37 405'30' 


(प्रताप पां. लुबाळ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र. ३०८/मशि-१ 


४. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

६. प्राचार्य, एलफिन्स्टन महाविद्यालय, मुंबई. 

७. डॉ. विलास सुरेश पाध्ये, सहाय्यक प्राध्यापक (प्राचार्य, एलफिन्स्टन महाविद्यालय, मुंबई 
यांच्यामार्फत). 

८. निवड नस्ती/मशि-१. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


